महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम सन २०१३-१४ 
मधील तंटामुक्त गावांची नावे घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 
गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ मार्च, २०१६ 


वाचा: 


१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०९१३/१५१/प्र.क्र-१५५/१३/पोल-१५, दि. ०३.०९.२०१४ 

२) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५, दि. १८ मार्च, २०१५ 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. यांचे पत्र क्र. पोमसं/४०/९०६९/मगातंमुगा- 

जि.बा.मु./२०/२०१३ दिनांक ०५.०१.२०१६. 

शुध्दीपत्रक : 

संदर्भाधिन अ.क्र. १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील पृ.क्र. १७ वर 
दर्शविलेल्या जालना जिल्ह्यातील तालुका परतूर मधील सालगाव या गावास सन २०१२-१३ मध्ये 
तंटामुक्‍त पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. सदर पुरस्कार गावांना एकदाच देण्याची तरतूद आहे. परंतू 
संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयामधीळ विवरणपत्रातील पृष्ठ क्र. -०७ येथील जालना जिल्ह्यातील 
अ.क्र. ४. ता.परतूर, अ.क्र. ६.पो.स्टे. परतूर, अ.क्र. २.येथे दर्शविलेल्या सालगांव या गावाला सन 
२०१३-१४ या मोहीम वर्षात पुन्हा पुरस्कार देण्यात आला असून रु. २,००,०००/- एवढी रक्‍कम मंजूर 
केली आहे. त्यामुळे सदर झ्ासन निर्णयातील जालना जिल्ह्यातील ता. परतूर मधील सालगांव हे गांव 
याव्दारे वगळण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०११६४११७७३२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Ganpat 


Prakash Ganpat oxic c-covr or mavianasiTea 


Deshmukh । ५५५0 
(प्र. ग. देशमुख ) | 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 


३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०११५/प्र.क्र-०२/पोल-१५ 


४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य. मुंबई/नागपूर 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०.विभागीय आयुक्‍त, नागपूर 

११.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, नागपूर 

१२.जिल्हाधिकारी, नागपूर 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१४.जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर 

१५.पोलीस अधिक्षक, नागपूर 

१६.उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे मार्फत) 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर झासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची 
व्यवस्था करावी. 

१७.उपविभागीय पोलीस अधिकारी(पोलीस अधिक्षक, नागपूर यांचे मार्फत) 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर area निर्णयाच्या छायांकीत प्रती आपल्या 
नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना पोहचहवण्याची व्यवस्था 
करावी. 

१८.संबंधित गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांचे मार्फत) 

१९. संबंधित तहसिलदार (जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे मार्फत 

२०. निवडनस्ती पोल-१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


